सन २०१८-१९ करीता भारतीय संविधानाच्या 
अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत प्राप्त निधी वितरणास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०७/०६/२०१८ 
वाचा - 
जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.99094/08/(98)/209¢-Grant, दि.०७/०५/२०१८ 
प्रस्तावना (Preamble) - 


भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत अनुदान या योजनेकरीता सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षाकरीता प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्यात आले आहेत. राज्यामध्ये एकुण १६ एकलव्य मॉडेल रेसीडेन्शीयल 
स्कुल (EMRS) केंद्रीय अनुदानातून सुरू आहेत. सदर शाळांना प्रती वर्ष प्रती विद्यार्थी रु. ४२,०००/- प्रमाणे आवर्ती 
खर्चाकरीता निधी केंद्र शासनाकडून भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत अनुदान या योजनेअंतर्गत निधी 
प्रापत होत असतो. वाचा येथील पत्राद्वारे केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ करीता या १६ एकलव्य मॉडेल रेसीडेन्शीयल 
स्कुल (EMRE) मधील ४०२० विद्यार्थ्यांकरीता एकुण रु. १६८८.४० लक्ष निधी वितरीत केला आहे. सबब, सदर निधी 
खर्च करण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणेस वितरीत करण्याची बाब शासनाचे विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय (Government resolution)- 

शासन आता या निर्णयाद्वारे केंद्र शासनाने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत अनुदान या सन 

२०१८-१९ करिता वितरीत एकूण रु. १६८८.४० लक्ष निधीतुन पुढील कामांकरीता तालिकेत स्तंभ क्र. ३ मध्ये 
दर्शविलेल्या निधीच्या मर्यादेत खर्च करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. योजनेचे नाव वितरीत करण्यात येणारा निधी 
क्र. (रु.लाखात) 
शि २ ३ 
ie Recurring cost for existing EMRS (@Rs.42,000/- per student १६८८.४० 
per annum) 
एकुण १६८८.४० 


२. सदरचा निधी मागणी मागणी क्र. टी-५, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागसवर्ग व 
अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण (०२)(४३) भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अन्वये केंद्रीय सहाय्य (केंद्र योजना), 
(कार्यक्रम) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२२५ई०३३) यामधील सन २०१८-१९ मध्ये अर्थसंकल्पित असलेल्या 
निधीतून खर्च करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पिय अंदाज वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आला आहे. वितरीत 
निधीच्या मर्यादेत निधी आहरीत करण्याची दक्षता आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांनी घ्यावी 


४. उपरोक्त मंजूर करण्यात आलेले अनुदान ते ज्या बाबींसाठी खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे, त्याच 
बाबींसाठी खर्च करावे व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवाळासह शासनास सादर करण्याची दक्षता 
घ्यावी. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३०९/अर्थापाय, दिनांक ३०/०५/२०१८ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०७१२१२३३३९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने शप 
Ajitsingh R Rajput serene 


Number=32168d31c7d800af039db3657f6a01d233033f3f7c1 6b7ca135b2c868 
jh RR 
Date: 2018.06.07 12:12:30 +05'30 


(अ.रा.राजपृत) 


कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
३. अवर सचिव, भारत सरकार, जनजाती कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली 
४. खाजगी सचिव, मा. मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
५. खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
९. नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/का.अ./ कार्यासन अधिकारी, का-६, आदिवासी विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


